अधीक्षक अभियंता, ठाणे पाटबंधारे मंडळ, ठाणे यांच्या 
अधिपत्याखालील कार्यकारी अभियंता, भातसा धरण व्यवस्थापन 
विभाग, भातसानगर अंतर्गत मुमरी प्रकल्प बांधकाम उपविभाग, 
भातसानगर(बांधकाम) व भातसा डावा कालवा उपविभाग, इाहापूर 
या २ उपविभागातील नियत अस्थायी आस्थापना व रूपांतरित 
अस्थायी आस्थापनेवरील पदांना दि.०१/०३/२०२० ते 
दि.३१/०८/२०२० या कालावधीकरीता मुदतवाढ... 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन निर्णय क्र. मुदत-०३२०/(प्र.क्र.११९/२०२०)/ मोप्र-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक : १६ मार्च २०२० 


वाचावे : 
१) शासन निर्णय, जलसंपदा विभाग क्रमांक मुदत-०४१९/(प्र.क्र.१४३/१९)/मोप्र-१, 
दि.१८/१०/२०१९. 
२) मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, कोंकण प्रदेश, मुंबई यांचे पत्र क्र.मुअ/जसंविकोप्र/ 
आ.५(१/५३३ दि.१३/०२/२०२० चे पत्र. 
शासन निर्णय: 


अधीक्षक अभियंता, ठाणे पाटबंधारे मंडळ, ठाणे यांच्या अधिपत्याखालील कार्यकारी अभियंता, 
भातसा धरण व्यवस्थापन विभाग, भातसानगर अंतर्गत मुमरी प्रकल्प बांधकाम उपविभाग, भातसानगर 
(बांधकाम) व भातसा डावा कालवा उपविभाग, शहापूर या २ उपविभागातील नियत अस्थायी 
आस्थानेवरील ३६ अस्थायी पदांना (विवरणपत्र-अ* व रुपांतरित अस्थायी आस्थापनेवरील ०७ अस्थायी 
पदांना (विवरणपत्र-“ब*) दि.०१/०३/२०२० ते दि.३१/०८/२०२० या कालावधीकरीता मुदतवाढ देण्यात 
येत आहे. 
२. नियत अस्थायी व रुपांतरित अस्थायी आस्थापनेवरील पदांवर होणारा खर्च “मागणी क्र. आय-५ 
(नियत अस्थायी आस्थापना व रुपांतरित अस्थायी आस्थापना) ४७०१-मोठे व मध्यम पाटबंधारे प्रकल्प 
यावरील भांडवली खर्च, ८० सर्वसाधारण (१९०) सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर उपक्रमातील गुंतवणूका, 
(४०) वेतनावरील खर्चासाठी भाग भांडवली अंशदान (योजनेत्तर) (०४) (०३) कोकण पाटबंधारे विकास 
महामंडळ, (४७०१ आय १८९)” या प्रदान करण्यात आलेल्या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा. 
३. या आदेशान्वये रुपांतरित अस्थायी आस्थापनेवरील मुदतवाढ देण्यात येत असलेल्या पदांपैकी 
जे पदधारक दिनांक ०१/०३/२०२० ते दिनांक ३१/०८/२०२० या कालावधीत सदर पदावर कार्यरत 


राहतील, त्या दिनांकापर्यंतच सदर मुदतवाढ लागू राहील. 


8, सदर sear शासन निर्णय, fea विभागाच्या शासन निर्णय क्रमांक: पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/ 
१६/आ.पु.क., दि.१२/०२/२०२० अन्वये या विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या प्राधिकारानुसार 


निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदत-०३२०/(प्र.क्र.११९/२०२०)/ मोप्र-१ 


कि सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक क्र. २०२००३१६१६०६४५२१२७ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नांवाने, 
उपक अग्र०१७/ Sapana Sinash/ Beta 


DN: CN = 5 Si h Belote, C = IN, 
Sapana Suresh Lr cre serane Suresh Belo, cs 


Maharashtra, OU = Water Resources 


B 8 | O te व ea 16 16:10:08 +05'30' 
(सपना बेलोटे) 
सहपत्र :- विवरणपत्रे-“१ ते २” कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत माहिती तथा आवश्‍यक कार्यवाहीसाठी अग्रेषित. 

महालेखापाल (लेखा परिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर, 
कार्यकारी संचालक, कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळ, ठाणे, 

मुख्य अभियंता (जसं), जलसंपदा विभाग, कोंकण प्रदेश, मुंबई, 

अधीक्षक अभियंता, ठाणे पाटबंधारे मंडळ, ठाणे, 

५. कार्यकारी अभियंता, भातसा धरण व्यवस्थापन विभाग, भातसानगर, 

६. क.अ., अर्थ-१ कार्यासन, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

७. क.अ., आ.(पुनर्रचना) कार्यासन, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 


Cc 40 A -0 


प्रत, 
मोप्र-१ कार्यासन, संग्रहार्थ. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदत-०३२०/(प्र.क्र.११९/२०२०)/ मोप्र-१ 


विवरणपत्र-“१” 


शासन निर्णय क्र. मुदत-०३२०/(प्र.क्र.११९/२०२०) /मोप्र-१, दिनांक : १६/०३/२०२० चे सहपत्र. 


अधीक्षक अभियंता, ठाणे पाटबंधारे मंडळ, ठाणे यांच्या अधिपत्याखाळील कार्यकारी अभियंता, भातसा धरण 
व्यवस्थापन विभाग, भातसानगर अंतर्गत मुमरी प्रकल्प बांधकाम उपविभाग, भातसानगर(बांधकाम) व भातसा डावा 
कालवा उपविभाग, शहापूर या २ उपविभागातील यांच्या कार्यालयातील नियत अस्थायी आस्थापनेवरील पदांना 

मुदतवाढ कालावधी दि.०१/०३/२०२० ते दि.३१/०८/२०२०. 


अ.क्र. पदनाम मुमरी प्रकल्प बांधकाम । भातसा डावा कालवा एकूण 
उपविभाग, उपविभाग, शहापूर 
भातसानगर(बांधकाम) 

शि कार्यकारी अभियंता 10 pF pF oo | 
2 | उप अभियंता 1१ 1 व| २ 
3 | वैद्यकीय अधिकारी a po poo | 
४ | कनिष्ठ अभियंता ४ ४ ८ 
५ | विभागीय लेखापाल pF Pp 10 
६ | प्रथम लिपिक 10 10 po 
भांडारपाल a pF 1 0__| 
लघुटंकलेखक [ee Pp 1 0 | 

स्था. अभि. सहायक ४ ४ ८ 

| 9° | o | वरिष्ठ लिपिक a ae a | Q 
i a q | अधिपरीचारिका 109 10 poo | 
१२ | मिश्रक PF a. eee 10 
१३ | कनिष्ठ लिपिक/ टंकलेखक/ ३ ३ & 

टंकळेखक/ संगणक 
१४ | सहा. आरेखक Pl 10 pF 0 | 
q4 | अनुरेखक a 1 ae 2 
१६ | वाहनचालक 1 पै शिका २ 
१७ | सहा. भांडारपाल PO pF pF oo | 
१८ | नाईक 10 Fe poo | 
१९ |। शिपाई २ २ ४ 
२० _ स्ररी-परिचर PO pF poo | 
२१ | सफाई सेवक PF pF pF oo | 
२२ | चौकीदार | __ खै. _ | 1 व| २ 
एकूण १८ १८ ३६ 
Sapana Suresh हला य 
Belote noe ators errant 
(सपना बेलोटे) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदत-०३२०/(प्र.क्र.११९/२०२०)/ मोप्र-१ 


'विवरणपत्र-“२” 


शासन निर्णय क्र. मुदत-०३२०/(प्र.क्र.११९/२०२०) /मोप्र-१, दिनांक : १६/०३/२०२० चे सहपत्र. 
अधीक्षक अभियंता, ठाणे पाटबंधारे मंडळ, ठाणे यांच्या अधिपत्याखालील कार्यकारी अभियंता, भातसा धरण व्यवस्थापन 
विभाग, भातसानगर अंतर्गत मुमरी प्रकल्प बांधकाम उपविभाग, भातसानगर(बांधकाम) व भातसा डावा कालवा उपविभाग, 
शहापूर या २ उपविभागातील रुपांतरित अस्थायी आस्थापनेवरील पदांना मुदतवाढ 
कालावधी दि.०१/०३/२०२० ते दि.३१/०८/२०२०. 
अ) सहाय्यक कार्यकारी अभियंता, मुमरी प्रकल्प बांधकाम उपविभाग, भातसानगर (बांधकाम) 


अ.क्र. | कर्मचाऱ्याचे नाव सर्वश्री पदनाम पदसंख्या सेवा निवृत्तीचा दिनांक 
१ ।ह.रा. महाजन तारतंत्री Le q 39/04/2020 
2  ।प. के. हरदास चौकीदार शि अगो १ ३१/०५/२०२४ 
३ | go. चौधरी मजूर ae 30/99/2098 
४ [Ta सानप मुकादम | आगी | १ ३१/०५/२०२० 
५  । पांडू हरि सोनारे तांत्रिक मदतनीस aa q 39/04/2023 
एकूण ०५ 


ब) उपविभागीय अभियंता, भातसा डावा कालवा उपविभाग, शहापूर 


अ.क्र. | कर्मचाऱ्याचे नाव सर्वश्री पदनाम पदसंख्या सेवा निवृत्तीचा दिनांक 
१ ।ता.म.मसने कारकून a q 39/04/2022 
2. | गुडडुखाजा पटेल मजूर ae q ३०/०६/२०२० 
एकूण ०२ 
एकूण (अ-- बो | 


Digitally signed by Sapana Suresh Belote 


Sapan a S u resh Belote DN: CN = Sapana Suresh Belote, C = IN, S = 


Maharashtra, O = Government Of Maharashtra, OU 
= Water Resources Department 
Date: 2020.03.16 16:11:04 +05'30" 


(सपना बेलोटे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


